प्रत, 


Re 


राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयातील गट-क व गट-ड 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी 
विभागीय पदोन्नती समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र:- राछासे २६२१/प्र.क्र.५४/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-११ जून, २०२१. 


शासन निर्णय क्र: राछासे २६२१/प्र.क्र.५४४/क्रीयुसे-३,दि.०१, जुन, २०२१ 


राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयातील गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे पदोन्नतीने भरण्याकरीता, 
विभागीय पदोन्नती समितीच्या सुधारीत रचनेबाबत संदर्भाधीन दि. ०१ जुन, २०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये आदेश देण्यात आले आहेत. 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील विभागीय पदोन्नती समितीच्या रचनेमधील अ.क्र. (२) येथील 
“संबंधित गटप्रमुख, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्रसेना” यानंतर “किंवा त्यांचे प्रतिनिधी” असे वाचण्यात 
यावे. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अन्य आदेश तसेच लागू राहतील. 
सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०६१११७३४२८५०२१ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swati Madhukar 
Nanal 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 

मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक 


. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, राष्ट्रीय छात्रसेना (आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या मार्फत) 


qo. सर्व विभागीय उपसंचालक, व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
११. गटप्रमुख, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्रसेना (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१२. निवड नस्ती (क्रीयुसे-३). 


